महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि -१११८ /प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा : १ समक्रमांकाचे दिनांक २५.०५.२०१८ रोजीचे आदेश. 
२) समक्रमांकाचे दिनांक ०८.०६.२०१८ रोजीचे आदेश. 


आदेडा 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये श्री.सु.सि.पाटील, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग 
यांची महसूल व वन विभागामध्ये बदली करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये 
श्री.पाटील यांना बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक ११.०६.२०१८ (म.पू) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त 
करण्यात आले आहे. 


२. सदर आदेशान्वये संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशामधीलळ अ.क्र.६ येथील श्री.सु.सि.पाटील, कक्ष 
अधिकारी यांना बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक ११.०६.२०१८ (म.पू) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतचे आदेशा रद्द करण्यात येत आहेत. तसेच प्रशासकीय कारणास्तव, या आदेशान्वये 
श्री.सु.सि.पाटील, कक्ष अधिकारी यांची संदर्भाधीन दिनांक २५.०५.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये महसूल व वन 
विभागामध्ये केलेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. आता या आदेशास अनुसरुन श्री.सु.सि.पाटील, कक्ष 
अधिकारी, महसूल व वन विभाग यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता आदिवासी विकास विभागात 
तात्काळ रुजू व्हावे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१९१७२५४२०००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


(उ व] वे nN वे n a ee 1 He a 
B h i mM ‘a 0 G (1 "वे V soins ne ee 3fefSdc2ad659e36 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.सु.सि.पाटील, कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेश क्र.कअनि १०१८/प्र.क्र.०१/१४-ब, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८ 


. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन 


विभागामार्फत), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


. सह/ उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 


निवडनस्ती (कार्यासन १४-ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


